शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ 
नवीन महाविद्यालयांना अंतिम 
मान्यता देणेबाबत. (दुसरा टप्पा) 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक एनजीसी २०२०/(०१/२०)/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक: ३१ जुलै, २०२०. 


संदर्भ: १) शासन निर्णय क्र. एनजीसी-२०१७/(२९/१७)/मशि-४, दि. १५.०९.२०१७ 
२) शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०१९/ (०१/१९)/मशि-४, दि.३१.०१.२०१९ 
३) सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. ०९ दिनांक २५.०६.२०२०. 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ आणि संदर्भाधीन शासन 
निर्णयान्वये विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील अकृषि विद्यापीठांनी शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ 
साठी नवीन महाविद्यालयांना मान्यता देण्यासंदर्भात संदर्भ क्र. २ येथील शासन आदेशान्वये इरादापत्र 
देण्यात आले आहेत. आता, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ HHA १०९ (चो 
अन्वये विहीत केल्यानुसार राज्यातील अकृषी विद्यापीठांनी अनुपालन अहवाल सकारात्मक 
शिफारशीसह शासनास सादर केले आहेत. सदर अनुपालन अहवालासोबतचे प्रस्ताव संदर्भ क्र. १ 
येथीळ शासन निर्णयामधील परिशिष्ट “क” अन्वये विहित निकषांप्रमाणे तपासले असता जे प्रस्ताव 
निकषांची पुर्तता करीत आहेत अशा प्रस्तावांना, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ 
allo कलम १०९ (B) व त्याखालील परंतुकान्वये शासनास प्राप्त अधिकारानुसार पुढील 
विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे नवीन महाविद्यालय शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून सुरु करण्यास 
खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून कायम विनाअनुदान तत्वावर मान्यता देण्यात येत आहे. 


विद्याशाखा 
व अभ्यासक्रम 
१ | ३ ४ 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 


अ. | संस्था/ महाविद्यालयाचे नाव 


विद्या प्रसारक संस्थेचे देवराम लक्ष्मण 
भोईर डिग्री कॉलेज ऑफ आर्टस्‌, कॉमर्स 
अन्ड सायन्स, बाळकूम नाका, ठाणे (प), 
बाळकूम, जि. ठाणे-४०० ६०८. 


बी.ए. (०-१२०) 
बी.कॉम. (०-१२०) 
बी.एस्सी.  (०-१२० 


भारतीय ग्रामीण पुनर्रचना संस्थेचे जे.के. 
जाधव कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स आणि 


बी.ए.(०-१२०) 
बी.कॉम. (०-१२०) 


सायन्स नाईट कॉलेज, जे.के. नॉलेज 


बी.एस्सी (०-१२०) 


सेंटर नाडकर्णी पार्क, बी.पी. टी. हॉस्पीटल 
जवळ, वडाळा (Y.) मुंबई ४०००३७. 


(रात्र महाविद्यालय) 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(०१/२०)/मशि-४ 


अ.  संस्था/ महाविद्यालयाचे नाव विद्याशाखा 
क्र. व अभ्यासक्रम 
१ | ३ ४ 


अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 


3 | अक्षर मल्टीपर्पज सोडल ट्रस्टचे असेट 
कॉलेज, सोलापूर, गट नं.३६ व vy, 
कंदलगाव-अंत्रोळी रोड, ता. द.सोलापूर, 
जि. सोलापूर-४१३२२१ 


विज्ञान 
बी.एस्सी भाग-१ 


शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 


वक्रतुंड एज्युकेशन सोसायटीचे जेनेसिस 
कॉलेज ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट, मौजे 
सोन्याची शिरोळी, ता. राधानगरी, जि. 
कोल्हापूर 


बी.कॉम. (हॉस्पिटेलिटी मॅनेजमेंट) 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 


५ श्री. जनता विकास बहुउद्देशीय शिक्षण 
प्रसारक मंडळाचे कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, हर्सूल-सावंगी, औरंगाबाद 
शहर, औरंगाबाद 


कळला, वाणिज्य व विज्ञान 


६ | तीर्थरुप शिक्षण सेवा संस्था औरंगाबाद 
संचलित कळा व विज्ञानमहाविद्यालय, 
लोहगाव ता. पैठण जि. औरंगाबाद 


कला व विज्ञान 


सिल्लोड शिक्षण संस्था संचलित क्रांतीवीर 
काकासाहेब देशमुख कल, वाणिज्य व 
विज्ञान महाविलय करंजखेड, ता. कन्नड 
जि. औरंगाबाद (याचिका क्र.४४७७/२०१५ 
प्रकरणी दि.०६.०२.२०१९ रोजी मा. 
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशास अनुसरुन 
प्रस्ताव विचारात घेण्यात आला आहे.) 


कळला, वाणिज्य व विज्ञान 


संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 


८ | दि. नांदुरा इंग्लिश एज्युकेशन सोसायटी, 
नांदुराचे श्रीमती एम.पी.कोठारी महिला 
महाविद्यालय, वार्ड नं.२, बुलढाणा रोड, 
नांदुरा, ता.नांदुरारेल्वे, जि. बुलढाणा. 


कला 

(मानव विज्ञान शाखा) 

वाणिज्य 

(वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याझाख) 
विज्ञान 

(विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) (महिला 
महाविद्यालय) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(०१/२०)/मशि-४ 


संस्था/ महाविद्यालयाचे नाव 


विद्याशाखा 
व अभ्यासक्रम 


3 


6 


wo} -5 


सुदाम शिक्षण प्रसारक मंडळाचे स्व. सिंधुताई 
कडु कला व वाणिज्य महाविद्यालय कळंब 
यवतमाळ 


बी.ए./ बी.कॉम. 


राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 


| ० | के.डी. एम. एज्यूकेशन सोसायटीचे 


एन.एम. सायन्स कॉलेज, उमरेड, नागपूर. 


१) विज्ञान व तंत्रज्ञान -बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी 
(माध्यम-इंग्रजी) 
२ अनिवार्य भाषा व ५ ऐच्छिक विषयासह) 


एस. एन. डी.टी. 


विद्यापीठ, मुंबई 


|. १। मानव सेवा प्रतिष्ठाणचे सुमनताई भुसारे 


विधी 


महिला विधी महाविद्यालय, wdc, 
खानपूर फाटा, जि.परभणी-४३१ ४०१ 


बी.बी.ए. एल.एल.बी. 


गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली 


१२ | आई तुळजा भवानी, महिला शिक्षण 


प्रसारक संस्था संचलित छत्रपती ठिवाजी 


१  मानवविज्ञान विद्याशाखा -बी.ए.(१२०) 
(मराठी, इंग्रजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, 


महाविद्याळय कल, वाणिज्य व विज्ञान 
चिंचोली खुर्द. 


गृहअर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, मराठी वाड:मय, 
इंग्रजी वाड:मय) 

2) fasts तंत्रज्ञान विद्याञ्ाखा- 
बी.एस.सी. (१२०) (मराठी, इंग्रजी, हिंदी, 
वनस्पतीशास्त्र प्राणिशास्त्र, भौतीकशास्त्र, 
रसायनशास्त्र, गणित) 

3) वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याझाखा- 
बी.कॉम. (मराठी ) (१२०) विद्यापीठ 
अभ्यासक्रमानुसार SRR टेक्नालॉजी 


(आय.टी), हिंदी. 


२. अटीवरार्ती:- 


१ सदर महाविद्यालयाची मान्यता ही कायम विनाअनुदान तत्वावर राहील. 
२ नवीन महाविद्यालय/संस्थेने त्यांच्या विभागीय सहसंचाळकांकडे ते भविष्यात कोणत्याही 
परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत, असे हमीपत्र रु. १००/- च्या नॉन 


ज्युडीशियल स्टॅप पेपरवर सादर करावे. 


महाविद्यालयाने/संस्थेने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय आणि तसे विभागीय सहसंचालकांचे 


प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रिया सुरु करु नये. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(०१/२०)/मशि-४ 


४ महाविद्यालयाने, संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ अनुदान 
आयोगाने विहित केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक / कर्मचारी वर्ग नेमणे आवश्‍यक 
असून, इतर सर्व आवश्‍यक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री विभागीय 
सहसंचाळलकांनी करावी आणि तद्‌नंतरच उपरोक्‍त अट क्र. ३ मधील प्रमाणपत्र विद्यापीठास 
द्यावे. 

५ महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेशा देऊ नयेत. 

६ विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (अऑफिळिएहन ऑफ कॉलेजस बाय युनिव्हरसिटीज) 
रेग्युलेशन, २००९ मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित निकषांची पूर्तता 
केल्याशिवाय संबंधित महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही विद्यापीठाने करु 
नये. 

७ मंजूर करण्यात आलेल्या महाविद्यालयाने सक्षम प्राधिकरणाने विहीत केलेल्या कालमर्यादेत 
नॅक मुल्यांकन करुन घेण्यासाठी प्रयत्न करावा व याबाबत पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी 
संबंधित विद्यापीठाची राहील. 

८ लिगल एज्युकेशन अधिनियम, २००८ व तद्‌नुषंगिक नियमांतील तरतूदीनुसार मान्यताप्राप्त 
नवीन महाविद्यालयाने बार कौन्सिळ ऑफ इंडियाची (8.0...) प्रकरणपरत्वे 
मान्यता/संलग्निकरण घेण्याची कार्यवाही विहीत कालावधीत करावी. 

९ ज्या शैक्षणिक वर्षासाठी महाविद्यालय सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आळेली आहे, त्या 
शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालय सुरु करणे आवश्‍यक आहे. संलग्निकरण किंवा इतर शिखर 
संस्था/केंद्रीय नियामक मंडळे यांची परवानगी मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे जर 
महाविद्यालय त्या शैक्षणिक वर्षात सुरु होऊ Weed नाही तर, त्या शैक्षणिक वर्षाच्या पुढील 
शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालय सुरु करणे अनिवार्य राहील. अन्यथा दिलेली परवानगी 
आपोआप LE समजण्यात येईल. 


३. संबंधित विद्यापीठाने संलग्नीकरण देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी 
शासन मान्यता आदेशांचे अवळोकन केल्याशिवाय व संबंधित विभागीय सहसंचालकाचे अट क्रमांक 2 
मधील प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये. विद्यापीठांनी 
संलग्नतेबाबतचा पूर्तता अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित विभागीय 
सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना पाठवावा. 


४. संबंधित विद्यापीठाने व विभागीय सहसंचाळलकांनी मंजूर करण्यात आलेल्या नवीन 
महाविद्यालयांचा नियतकालिक आढावा घेऊन सदर महाविद्यालयांमध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या १०% 
किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर महाविद्यालयांची मान्यता रद्द समजून तसे शासन व 
विद्यापीठाच्या माहितीने विभागीय सहसंचालकांनी sear काढावेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर 
खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक २४४६/२०१३ व २४४८/२०१३ मध्ये उपस्थित 
केलेल्या बाबी विचारात घेता या अटी संदर्भात आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सबंधित 
विद्यापीठ व विभागीय सहसंचालक यांची राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः एनजीसी २०२०/(०१/२०)/मशि-४ 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००७३११२०४३१९००८ असा आहे. हा 
areal डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dattatray Vasantrao Kharke 
DN: c=IN, o0=Government of Maharashtra, 

D a tt a t fa y ou=higher & technical education dept, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d598800beb5ed37ae09d78fff059218271 

Va San t fao K h ar ke 23426ec3977a7476478ce 1 83be979d, 
cn=Dattatray Vasantrao Kharke 
Date: 2020.08.01 00:42:10 +05'30' 


(द. व. खारके) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१ आयुक्त, राज्य सामायिक प्रवेशा परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३) कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे. 
४) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५  सर्वविभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण 
६ संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत) 
७  निवडनस्ती (मशि-४ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


